सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठास ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मीतीकरीता 
अनुदान करीता अनुदान वितरीत करण्याबाबत.... 
(कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२३/प्र. क्र.९३/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०२३. 


वाचा :- १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) नियंत्रक, महात्मा oo कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/बांध/ 
निधी/५५/२०२३, दि.२६.०४.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन परिपत्रकानुसार सन २०२३-२४ मधील 


कार्यक्रमखर्चासाठी अर्थसंकल्पीत निधीच्या १०% इतक्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता देण्यात आळी 


आहे. त्यानुसार नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये निधी 


वितरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 


सहाय्य, (००)(०६) महात्मा फुळे कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००७२, या 


लेखाशीर्षातर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय 


तरतुदीच्या १० टक्के प्रमाणात पुढीलप्रमाणे एकुण रु. ३,००,००,००० /- (अक्षरी रुपये तीन कोटी फक्त) 


एवढे अनुदान वितरीत करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे 


दर्उविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र. क्र.९३/७-अ 


(रु.लाखात) 
अ. योजना व सन २०२३-२४या । योजनेंतर्गत येणारे महाविद्यालय | प्रशासकीय मान्यता वितरीत 
क्र. उद्दीष्ट आर्थिक वर्षात शासन निर्णय क्र. करावयाचे 
अर्थसंकल्पीत तरतूद व दिनांक अनुदान 
१ २ ३ 8 दु ६ 
कृषि क्रांतीसिह नाना पाटील 
महात्मा फुले कृषि रानाचा मौजे 
विद्यापीठ, राहुरी या अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय मौजे मफुवि-१४१९/ 
; Sua पेठ, जि.सांगली येथील प्र.क्र.०२/७अ, २००.०० 
विद्यापीठास सहायक ee me 
a प्रशासकीय इमारत व वसतीगृह | दि.२१.०६.२०१९ 
अनुदान (कार्यक्रम) ३०००.०० चातक 
२४१५ ००७२ aoe 
eee मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथे मफुवि-१४१९/ १००.०० 
३५- मत्तेच्या पदव्युत्तर विद्यार्थिनींकरीता a 
निर्मीतीकरीता पदव्युत्तर विद्यार्थिनींकरीता प्र.क्र.२७/७अ, 
निर्मीतीकरीता अनुदान वरातीगृहाचे वांधकाम 
वसतीगृहाचे बांधकाम दि.३१.०१.२०१९ 
एकूण ३००.०० 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


१) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केळेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर 
अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 
वर्गकरुनये किंवा खर्च करु नये. 

४ ज्या योजनांतर्गत योजनांचा काळावधी संपळेळा आहे, ser योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर Hoes सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात 
येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक 
वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा 
अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र. क्र.९३/७-अ 


६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिळेळी आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात SIGS अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १२९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय 
तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षातर्गत 
मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, 
दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-ओअ, दिनांक 
२५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आव्यक 
कार्यवाही करावी. 
५. हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या 
परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०५३११५२०५२५२०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


UMESH NARAYAN ८ 
CHANDIWADE - 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

२. प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

३. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 

५. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र. क्र.९३/७-अ 


६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

११.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१३.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१५.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


